सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ 
कोकण विभागीय पुरवणी 

वर्ष ८ , अंक ३२ ] 

बुधवार , नोव्हेंबर २३ , २०२२ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक ७१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 

क्र . NPA २८०१/३/२०१३/२०२२/२७२८ . - महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ 
च्या कलम १६ ( १ ) पोट - कलम ( १ ड ) अन्वये तसेच मा . राज्य निवडणुक आयोगाकडील आदेश क्र . रानिआ २०१६ / उ.नि. ख / 
प्र.क्र .१३ / संगणकीकरण / दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , के . मंजुलक्ष्मी , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग या 
प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करते की , नगरपंचायत कुडाळ , कसई दोडामार्ग , वाभवे - वैभववाडी व देवगड - जामसंडे सार्वत्रिक निवडणुक 
२०२१ करिता दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ व दिनांक १८ जानेवारी २०२२ रोजी मतदान होऊन दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ रोजी 
निवडणुक निकाल जाहीर करण्यात आला आहे . नगरपंचायत कुडाळ , कसई - दोडामार्ग , वाभवे - वैभववाडी व देवगड - जामसंडे सार्वत्रिक 
निवडणुक २०२१ करिता निवडणुक लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी निवडणुक खर्चाचा हिशोब निकाल जाहीर झालेपासुन ३० दिवसांत 
सादर करणे बंधनकारक असताना देखील ज्या उमेदवारांनी निवडणुक खर्चाचा हिशोब विहित कालावधीत सादर केलेला नाही अथवा 
समाधानकारक खुलासा सादर केलेला नाही अशा खालील नमुद उमेदवारांना आदेशाच्या दिनांकापासुन तीन वर्षाच्या कालावधीकरिता 
निवडणुक लढविण्याकरिता अनर्ह ठरविण्यात येत आहे . 


अ.क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 


निवडणुक खर्चाचा हिशोब विहित कालावधीत सादर 
न केलेल्या उमेदवारांची नावे 

( २ ) 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35574 


निकम रेखा सुरेश 

मांजरेकर सोनल संतोष 


भाग एक - अ ( को.वि.पु ) -७१-१ 


( १ ) 


नगरपंचायतीचे नाव 


वाभवे - वैभववाडी 

वाभवे - वैभववाडी 


( ३ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३ , २०२२ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४४ 

नगरपंचायतीचे नाव 

निवडणुक खर्चाचा हिशोब विहित कालावधीत सादर 
न केलेल्या उमेदवारांची नावे 

( २ ) 


अ.क्र . 


( १ ) 

३ 


५ 

६ 


८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 


२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 


चव्हाण सुनिता रविंद्र 

पवार सुलोचना रोहिदास 

तांबे रविंद्र श्रीधर 

चव्हाण संजय सखाराम 

नाधवडेकर मंगेश विठोबा 

चव्हाण रविंद्र गुलाबराव 

तांबे तन्वी शरद 

गजोबार दिपक सदाशिव 


प्रभुलकर यशवंत वासुदेव 

बहीरम जय श्री विश्वनाथ 

रावराणे प्रथमेश यशवंत 

रावराणे सुधाकर बळवंत 

राणे शिवाजी सखाराम 

सावंत वैभव श्रीधर 


इंदप सागर रामचंद्र 

तुषार मोहन चिले 

सचिन सदानंद तावडे 

तेजा रमेश पेडणेकर 


प्रकाश यशवंत नाईक 

उर्मिला उल्हास साळकर 

सौरभ सुर्यकांत कुळकर्णी 

महेश प्रभाकर नलावडे 


सिंधुदुर्ग , 

दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ . 


( ३ ) 


वाभवे - वैभववाडी 

वाभवे - वैभववाडी 

वाभवे - वैभववाडी 

वाभवे - वैभववाडी 

वाभवे - वैभववाडी 

वाभवे - वैभववाडी 

वाभवे - वैभववाडी 

वाभवे - वैभववाडी 

वाभवे - वैभववाडी 

वाभवे - वैभववाडी 

वाभवे - वैभववाडी 

वाभवे - वैभववाडी 

वाभवे - वैभववाडी 

वाभवे - वैभववाडी 

वाभवे - वैभववाडी 

वाभवे - वैभववाडी 

वाभवे - वैभववाडी 

कसई - दोडामार्ग 

कसई - दोडामार्ग 

कसई - दोडामार्ग 

देवगड - जामसंडे 

देवगड - जामसंडे 


के . मंजुलक्ष्मी , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


